रायगड जिल्ह्यातील पनवेल येथे जिल्हा व 
अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन 
करण्याबाबत व त्याकरीता पदे निर्माण 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-०८१६/४८३/प्र.क्र.११४/का-११. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा :- १ विधि व न्याय विभाग. शासन निर्णय, . क्रमांक: संकीर्ण -०८१६/४८३/प्र.क्र.११४/का-११ 
दि.१७ ऑक्टोबर, २०१८. 


शुध्दीपत्रक : 


संदर्भिय शासन निर्णयातील तक्त्यात अनुक्रमांक ५ ते ८ मधील वरिष्ठ लिपीक,कनिष्ठ 


लिपीक, मुख्य बेलिफ व बेलिफ यांची वेतनश्रेणी खालीलप्रमाणे नमूद केली आहे. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी रुपये 

षु वरिष्ठ लिपीक ५२००-२०००० ग्रेड पे २४०० 
रि कनिष्ठ लिपीक ५२००-२००००ग्रेड पे १९०० 
9 मुख्य बेलिफ ५२००-२००००ग्रेड पे २४०० 
८ बेलिफ ५२००-२००००ग्रेड पे १९०० 


त्याऐवजी सदर पदांची वेतनश्रेणी खालीलप्रमाणे वाचावी. 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी रुपये 

षु वरिष्ठ लिपीक ५२००-२०२०० ग्रेड पे २४०० 
& कनिष्ठ लिपीक ५२००-२०२००ग्रेड पे १९०० 
9 मुख्य बेलिफ ५२००-२०२००ग्रेड पे २४०० 
८ बेलिफ ५२००-२०२००ग्रेड पे १९०० 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०८१६/४८३/प्र.क्र.११४/का-११. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शारानाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१११९१६०६०३९९१२ 


असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


प्रति, 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 


DN: c=IN, o=Gov it Of Maharashti Law and 

mM Og h Judiciary 0९9० postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=1733daf00a6028414c43d0cc1 0d82acab3b732c4edd 
56e818f8a3b355588753, 


Shyamkant Kaloti ८ ची 


Date: 2018.11.19 16:10:15 +05'30' 


(अ. श्या. कलोती) 
विधि सल़ागार नि सह सचिव, 


मा. राज्यपालांचे सचिव 

मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/ विधानपरिषद 

सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 

सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 


. मा. राज्यमंत्री,विधि व न्याय यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

की 


प्रबंधक (निरीक्षणे -१), उच्च न्यायालय(अ.शा), मुंबई.(पत्राने) 


१०.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रायगड. 

११.महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 

१३.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय-५/ आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई. 
१४.विधि व न्याय विभाग, कार्या-१२,१३,२३ व २४ मंत्रालय, मुंबई. 
१५.निवडनस्ती/ कार्या-११. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


